नांदेड शहरातील मदिना नगर येथील मदिना तुल उलूम 
शाळे जवळील सर्वे नं.१२६९२ येथील महानगर पालिकेच्या 
मालकीच्या भूखंडावर उर्दू घर बांधण्यात आलेल्या उर्दू 
घराच्या अतिरिक्‍त कामासाठीच्या रु.४१,१९,७४१/-(रुपये 
एकेचाळीस लाख एकोणीस हजार Petal एकेचाळीस मात्र) 
इतक्या किमंतींच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
झासन निर्णय क्रमांकः नाऊघ २०२०/प्र.क्र.४१/का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: १०.०३.२०२१ 


वाचा - 

१) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांकः नाऊघ २०१३/प्र.क्र.१२६/कार्या-४, 

दि.४ फेब्रुवारी, २०१४. 

२) जिल्हाधिकारी, नांदेड यांचे पत्र क्रमांक अल्पसंख्याक/सा.शा-१/उददू घर/१३६११, दि.०४.०३.२०२१ 
प्रस्तावना - 

नांदेड शहरातील मदिना नगर येथील मदिना तुल उलूम शाळे जवळील सर्वे नं.१२६९२ येथील महानगर 
पालिकेच्या मालकीच्या भूखंडावर उदू घर बांधण्याच्या रु.८,१६,००,०००/- (रुपये आठ कोटी सोळ लक्ष मात्र) 
इतक्या किमतीच्या प्रस्तावास उपरोल्लेखित संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आली आहे. तथापि, नांदेड उर्दू घरातील अतिरिक्‍त किरकोळ कामांसाठी जिल्हाधिकारी, नांदेड यांनी 
संदर्भ क्र.२ अन्वये अंदाजपत्रक शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केला आहे. सदर अंदाजपत्रक सार्वजनकि बांधकाम 
विभाग यांच्याकडे छाननी करण्यासाठी सादर करण्यात आले असता स्थापत्य व विद्युत रु.१५ कोटीपर्यंतच्या 
कामांना मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांची तांत्रिक सहमती दिल्यानंतर 
संबंधित प्रशासकीय विभागाने प्रशासकीय मान्यता देण्याची कार्यवाही करावी असे अभिप्राय दिले आहे. सदर 
प्रस्तावांना मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद (बांधकाम व विद्युत) यांची तांत्रिक 
मान्यता प्राप्त झाली असून जिल्हाधिकारी, नांदेड यांनी सादर केलेल्या उदू घरासाठी अतिरिक्‍त फर्नीचरसाठी 
रु.२०,४३,३६२/- तसेच Sq घर येथे प्रोजेक्टर, सिस्टीम व साऊंड सिस्टीम उभारण्यासाठी रु.१३,३०,३२१/- 
तसेच उदू घरासाठी सी.सी.टी.वी. सिस्टम कम्प्युटरसाठीच्या रु.७,४६,०५८/- HA एकूण रु.४१,१९,७४१/-(रुपये 
एकेचाळीस लाख एकोणीस हजार सातशे एकेचाळीस मात्र) इतक्या किमंतींच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.. 


शासन निर्णय क्रमांकः नाऊघ २०२०/प्र.क्र.४१/का.४ 


झासन निर्णय- 


नांदेड शहरातील मदिना नगर येथील मदिना तुल SHA शाळे जवळील सर्वे नं.१२६९२ येथील महानगर 
पालिकेच्या मालकीच्या भूखंडावर बांधण्यात आलेल्या Sg घराच्या अतिरिक्‍त फर्निचर, प्रोजेक्टर, सिस्टीम व 
साऊंड सिस्टीम उभारणे आणि सी.सी.टी.वी. सिस्टम कम्प्युटरसाठी पुढील विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या 
तपझीलानुसार एकूण रु.४१,१९,७४१/-(रुपये एकेचाळीस लाख एकोणीस हजार सातशे एकेचाळीस मात्र) इतक्या 
किमंतींच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. 
अ) बाधकाम खर्च 
अ.क्र बाब 

१ | बाधकाम खर्च (A) 

१) खिडक्यांना रोलींग व्लाईड बसविणे 
२) कॉन्फरन्स टेबल 


३) रिडींग टेबल 
४ लॅडर बसविणे 


खर्च (रुपयात) 
रु.१३,८५,३४४/- 


२ अतिरिक्‍त लॉन्स चार्जस रु.२,५०,०००/- 
एकूण (अ) रु.१६,३५,३४४/- 
9% प्रमाणे A साठी अतिरिक्त विमा शुल्क रु.१६३५३/- 
१८% प्रमाणे A साठी GST रु.२,९४,३४२/- 
एकूण (बो रु.१९,४६,०५९/- 

५ | ५% प्रमाणे अतिरिक्‍त सेंटज शुल्क रु.९७,३०३/- 
एकूण (अ--ब) रु.२०,४३,३६२/- 

ब) विद्युत खर्च 
अ.क्र. बाब खर्च (रुपयात 
१ | सी.सी.टी.वी. सिस्टम कम्प्युटर रु.७,४६,०५८/- 
२ LED प्रोजेक्टर सिस्टीम व साऊंड सिस्टीम उभारणे रु.१३,३०,३२१/- 


एकूण रु.२०,७६,३७९/- 
अ) बाधकाम खर्च -- ब) विद्युत खर्च रु.४१,१९,७४१/- 


२. जिल्हाधिकारी, नांदेड यांनी उपरोक्‍त कामे ही रु.४१,१९,७४१/- (रुपये एकेचाळीस लाख एकोणीस हजार 
सातशे एकेचाळीस मात्र) इतक्या रकमेत पूर्ण होतील याची दक्षता घ्यावी. 

३. यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१ २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण - २००- इतर 
कार्यक्रम-राज्य योजनांतर्गत योजना- (००)-(००)(१८) - उर्दू घरासाठी सहाय्यक अनुदाने (२२३५ ए ५५२) ३१, 
सहायक अनुदान (कार्यक्रम)” या ळेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाऊघ २०२०/प्र.क्र.४१/का.४ 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भात निर्गमित करण्यात 
आलेल्या शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, दिनांक 
२०.०९.२०१९ मधील भाग एक उपविभाग-५ परि.क्र.१३४(१),१३४(२) आणि१३४(३) नुसार तसेच सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दि.२५ सप्टेंबर, २०१९ अन्वये 
प्रशासकीय विभागाना प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येते आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ए"५/५/.॥8॥89७॥[॥.9०५.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१०१७०१०८६२१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Faroog Ahmed N Pathan 
Date: 2021.03.10 17:39:09 +05'30' 


(फा.नू.पठाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/ नागपूर, 
आयुक्त, औरंगाबाद महसूल विभाग, औरंगाबाद, 
जिल्हाधिकारी, नांदेड, 
अतिरिक्‍त जिल्हाधिकारी, नांदेड 
५. आयुक्त, नांदेड वाघाळा महानगरपालिका, नांदेड, 
६. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (बांधकाम/विद्युत), नांदेड, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड, 

. अधीक्षक-नि-कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उर्दु साहित्य अकादमी, मुंबई, 

qo. खाजगी सचिव, मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री (अ.वि.वि.) यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई, 
११. स्वीय सहायक, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. स्वीय सहायक, सह सचिव (अ.वि.वि.),अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३. कक्ष अधिकारी (1-6). अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१४. वित्त विभाग / नियोजन विभाग / सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१५. निवड नस्ती (का-४)/कार्यासन-४, संग्रहार्थ. 


०८ “८७ A -O 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


